महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेत 
अंडत:बदल - २०२३. 
महाराष्ट्र शासन 


कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.२५६(भाग-१)/१६-ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४ 
संदर्भ - १. “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनयिमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५.” ची दि.२५.०५.२००६ ची 
अधिसूचना. 
२. शासनाचे समक्रमांकाचे दि. ०१.०३.२०२४ रोजीचा झासन निर्णय 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा- 
या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कळम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास 
सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या विभागातील कृषि अधिकारी गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील खाळील 
अधिकाऱ्यांना स्तंभ क्र. ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अंशात:बदळल बदलीने पदस्थापना करण्यास झासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिका-याचे नाव व पदनाम बदलीने दयावयाची शेरा 
पदस्थापना 

विन २ ३ 

ति श्री.तांदळे संजय दगडू, कृषी अधिकारी, । मंडळ कृषी अधिकारी, | दि.०१.०३.२०२४ 
तालुका कृषी अधिकारी, सोलापूर शाहूवाडी,  ता.शाहूवाडी | रोजीच्या आदेझामध्ये 
(दक्षिण), जि.सोलापूर जि.कोल्हापूर अंशत: बदल करुन 

२ | घाडगे प्रकाडा सोपान, कृषी अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी, दि.०१.०३.२०२४ 
तालुका कृषी अधिकारी, देवगड, दोडामार्ग, ता. दोडामार्ग, रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि.सिंधुदुर्ग जि.सिंधुदुर्ग अंशत: बदल करुन 

३ | खुटाळे प्रमोद चंदुलाल, कृषी अधिकारी, | मंडळ कृषी अधिकारी, दि. ०१.०३.२०२४ 
उपविभागीय कृषी अधिकारी, किनवट धानोरा, ता.आष्टी, जि. बीड | रोजीच्या आदेशामध्ये 

अंशत: बदल करुन 

8 | शिदे बालाजी मंचकराव, मंडल कृषी कृषी अधिकारी, तालुका कृषी | दि. ०१.०३.२०२४ 
अधिकारी, ताडकळस, ता. पुर्णा, अधिकारी, परभणी, रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि.परभणी जि.परभणी अंशत: बदल करुन 

५  । भुसे तुकाराम भिमराव, कृषी अधिकारी, | कृषी अधिकारी, विभागीय  । दि. ०१.०३.२०२४ 
विभागीय कृषी सह-संचालक, छत्रपती  । कृषी सह-संचालक, लातूर | रोजीच्या आदेशामध्ये 
संभाजीनगर अंशत: बदल करुन 

६ | Sse wad संपतराव, कृषी अधिकारी, | मंडळ कृषि अधिकारी,गोऱ्हे, | दि.०१.०३.२०२४ 
तालुका कृषी अधिकारी, चिपळुण, ता.वाडा, जि. पालघर रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि.रत्नागिरी अंशत: बदल करुन 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.२५६(भाग-१)/१६-ओ 


७ | ठोंबरे अरूण गणपतराव, मंडल कृषी अधिकारी, दि. ०१.०३.२०२४ 
मंडल कृषी अधिकारी, पिशोर, ता. कन्नड, । औराद, ता. निलंगा, रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि. छत्रपती संभाजीनगर जि.लातूर अंशत: बदल करुन 

८ | फरताडे शामनंदन नारायण, मंडल कृषि अधिकारी जवळा | दि. ०१.०३.२०२४ 
मंडल कृषी अधिकारी, भूम, ता. भूम, (नि), ता.परांडा जि.धाराशिव | रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि.धाराशिव अंशत: बदल करुन 

९ | साबळे बबन YOUR, मंडळ कृषि कृषि अधिकारी, तालुका कृषि | दि.०१.०३.२०२४ 
अधिकारी, तारळे, ता.पाटण, जि.सातारा । अधिकारी, महाबळेश्वर, रोजीच्या आदेशामध्ये 

जि.सातारा अंशत: बदल करुन 

| चाफले राजश्री प्रशांत, कृषी अधिकारी, तालुका कृषी | दि. ०१.०३.२०२४ 
कृषी अधिकारी, जिल्हा बीज प्रमाणीकरण | अधिकारी, वर्धा, जि. वर्धा रोजीच्या आदेशामध्ये 
अधिकारी, नागपूर अंशत: बदल करुन 

हि १ | शिदे महेश मानसिंग, कृषी अधिकारी, तालुका कृषी | दि. ०१.०३.२०२४ 
मंडल कृषी अधिकारी, पौड, ता. मुळशी, | अधिकारी, बारामती | रोजीच्या आदेझामध्ये 
जि. पुणे कार्यालय, जि.पुणे अंशत: बदल करुन 

१२ | एकळ दत्तात्रय महादेव, कृषि अधिकारी, । मंडळ कृषी अधिकारी, | दि. ०१.०३.२०२४ 
जिल्हा बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा, सातारा | तरडगाव, ता.फलटण | रोजीच्या आदेशामध्ये 

जि.सातारा (श्रीमती पूजा | अंशत: बदल करुन 
दुदस्कर यांच्या बदलीने 
Rea होणाऱ्या पदावर) 

१३ | श्री. किशोर पांडुरंग पाडळे, मंडळ कृषि अधिकारी दि. ०१.०३.२०२४ 
कृषी अधिकारी, ताकृअ, खुलताबाद, खुलताबाद पश्चिम २, रोजीच्या आदेशामध्ये 
जि.छत्रपती संभाजीनगर जि.छत्रपती संभाजीनगर अंशत: बदल करुन 

१४ | श्री. संदिप राजाराम केणे, मंडल कृषी अधिकारी, दि. ०१.०३.२०२४ 
कृषी अधिकारी, fen चाचणी  । मुरबाड, ता. मुरबाड, रोजीच्या आदेशामध्ये 
परिक्षण प्रयोगशाळा, ठाणे जि.ठाणे अंशत: बदल करुन 

१५ श्री. गोविंद अन्या ats, कृषी अधिकारी, उपविभागीय | दि. ०१.०३.२०२४ 
कृषी अधिकारी, apa उरण, जि.रायगड | कृषी अधिकारी, माणगाव, । रोजीच्या आदेशामध्ये 

जि.रायगड अंशत: बदल करुन 

१६ | SRA भारत पांडुरंग, कृषि कृषि अधिकारी, उपविभागीय | दि.०१.०३.२०२४ 
अधिकारी, जिल्हा बीज प्रमाणीकरण कृषि अधिकारी मेहकर, रोजीच्या आदेशामध्ये 
अधिकारी, बुलढाणा जि.बुलढाणा अंशत: बदल करुन 

१७ | atl. संतोष लिंबाजी पाटील, मंडल कृषी अधिकारी, दि. ०१.०३.२०२४ 
मंडल कृषी अधिकारी, जाफ्राबाद, निलंगा, ता. निलंगा, रोजीच्या आदेशामध्ये 
ता.जाफ्राबाद, जि.जालना जि.लातूर अंशत: बदल करुन 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर न करता त्यांच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 


हजर होण्याकरिता तात्काळ GUAT करण्यात यावे व बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत हजर व्हावे. बदली झालेले अधिकारी हे रूजू/कार्यमुक्‍्त झाल्याबाबतचा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०२३/प्र.क्र.२५६(भाग-१)/१६-अओ 


अनुपालन अहवाल, त्यांना रूजू करून घेतलेल्या/कार्यमुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आयुक्‍त (कृषि) 
यांना सादर करावा. 


३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे Beal तात्काळ अंमलात येतील हे पहावे 


8. सदर शासन SIS महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१९१९३४३८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रत, 


९ 


Digitally signed by PRASHANT RAMESH PIMPA\ 


LE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, “AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a97531711flef9f3e78de039be6cabb4 
4929032069507, postalCode=400032, 


, St=Mi 
serialNumber=C9FCOE76E9081 9F7F6D29D043A3E393D7982322683A0 
82D04EDA26B7264E4837, cn=PRASHANT RAMESH PIMPALE 
Di 


2024.08.30 19:19:57 +05'30' 


(प्रशांत र. पिंपळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
संबंधीत विभागीय कृषि सह संचालक 


. संबंधीत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/उपविभागीय कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी 
. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


सर्व संबंधित अधिकारी 


१०. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


